आदिवासी घटक कार्यक्रमांतर्गत सन 

२०२३-२४ या आर्थिक वर्षात केंद्र पुरस्कृत 

उपजीविकेसाठी कौशल्य संपादन व 

ज्ञान जागरुकता अभियान-संकल्प 

योजनेसाठी निधी वितरण 

लेखाशीर्ष- (केंद्र हिस्सा २२३० ए ३६१) 
(राज्य हिस्सा २२३० ए ३७२) 


महाराष्ट्र शासन 
आदिवासी विकास विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः बीयुडी-२०२३/ प्र.क्र.१२/ कार्यासन-६ 
मंत्रालय विस्तार, मुंबई-४०० ०३२ 
तारीख : ०४ सप्टेंबर, २०२३. 


वाचा :- 


१) वित्त विभाग, शासन परिपत्रक क्र. अर्थसं-२०२२ /प्र.क्र.४०/अर्थ-३, दि.१२.०४.२०२३. 

२) केंद्र शासन, मंत्रालय यांचे पत्र क्र. F.No.SD-8/209Z-1C, 01.१२.११.२०१८ व 
F.No.SD-22/28/72092¢-IC, Dt.92.02.2098. 

3) कौडल्य विकास, रोजगार व उद्योजकता विभागाची नस्ती क्र. संकल्प-२०१९/प्र.क्र.७० (भाग-३)/कौऱल्य-१. 


प्रस्तावना :- 


आदिवासी घटक कार्यक्रमांतर्गत कौडल्य विकास, रोजगार व उद्योजकता विभागामार्फत अनुसूचित 
जमाती प्रवर्गासाठी अंमलबजावणी करण्यात येत असलेल्या केंद्र पुरस्कृत उपजीविकेसाठी कौशल्य संपादन 
व ज्ञान जागरुकता अभियान-संकल्प या योजनेचा सन २०१८ व सन २०१९ या वर्षामध्ये प्राप्त झालेला व 
अवितरीत असलेला केंद्र हिस्सा रु.३.४४८४० लाख व समरुप राज्य हिस्सा रु.३.६७८९३८ लाख इतका 
निधी सन २०२३-२४ च्या अर्थसंकल्पित तरतुदींतून वितरीत करण्याबाबत कौशल्य विकास, रोजगार व 
उद्योजकता विभागाकडून संदर्भाधीन क्र.३ अन्वये प्रस्ताव प्राप्त झाला आहे. सदर प्रस्तावास अनुसरुन निधी 
वितरणाची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय :- 


आदिवासी घटक कार्यक्रमांतर्गत मागणी क्र.टी-५ मधील मुख्य लेखाशीर्ष २२३०, कामगार, 
सेवायोजना व कौशल्य विकास या मुख्य लेखाशीर्षाखाली केंद्र पुरस्कृत उपजीविकेसाठी कौशल्य संपादन व 
ज्ञान जागरुकता अभियान-संकल्प या योजनेसाठी सन २०२३-२४ या आर्थिक वर्षाच्या अर्थसंकल्पीय 
तरतुदींमधून वित्त विभागाने अर्थसंकल्पीय निधी वितरण प्रणालीवर उपलब्ध करुन दिलेल्या निधी मर्यादेत 
केंद्र हिस्सा रु.३.४४८४० लाख व समरुप राज्य हिळछ्याकरीता रु.३.६७८९३ लाख असा एकूण रु.७.१२७३३ 
लाख इतका निधी वितरीत व खर्च करण्यास मान्यता देण्यात येत आहे :- 


शासन निर्णय क्रमांकः बीयुडी-२०२३ /प्र.क्र.१२/कार्यासन-६ 


(रु.लाखात) 

योजनेचे नाव लेखाशिर्ष व बाब सन २०२३-२४ । सदर शासन निर्णयान्वये 

केंद्र/राज्य हिस्सा मधील अर्थसंकल्पीय वितरीत करण्यात येत 

तरतूद असलेली तरतूद 
शिक का २ ३. | 8 | झु 

उपजीविकेसाठी २२३० ए ३६१ ३१- ४२४.२९ ३.४४८४० 
कौडाल्य संपादन व । केंद्र हिस्सा (०%) | सहायक 

अझियान संकल्य २२३० ए ३७२ ni 424,00 ३.६७८९३ 

राज्य हिस्सा (४० %) 
योजना एकूण ५४९.२९ ७.१२७३३ 


२. उपरोक्तप्रमाणे एकूण रु.७.१२७३३ लाख (अक्षरी रुपये सात लाख बारा हजार सातशे तेहतीस फक्त) 


इतका निधी प्रशासकीय विभाग प्रमुख म्हणून प्रधान सचिव, कौशल्य विकास, रोजगार व उद्योजकता विभाग 


यांना अर्थसंकल्पिय निधी वितरण प्रणाळीवर वितरीत करण्यात येत आहे. प्रकरणी विभागप्रमुख / नियंत्रण 


अधिकारी यांनी सदर तरतुद खर्च करताना महाराष्ट्र अर्थसंकल्प नियमपुस्तिका, वित्तीय अधिकार 


नियमपुस्तिका यामधील वित्तीय नियम तसेच वित्त विभागाच्या संदर्भाधीन दि.१२.०४.२०२३ च्या शासन 


परिपत्रकातील दिलेल्या निर्देशांचे काटेकोरपणे पालन करावे. 


३. सदर उपलब्ध करुन दिलेल्या तरतुदींतून नियंत्रक अधिकारी यांनी झालेल्या खर्चाचा अहवाल, 


लेखाशिर्षनिहाय/उपळेखाशिर्षनेहाय साध्य झालेले भौतिक उद्दिष्टाबाबतची माहिती, निधी उपयोगिता 


प्रमाणपत्र इ. माहिती आदिवासी विकास विभागास प्रत्येक महिन्याच्या १० तारखेपर्यंत पाठवावी. 


४. नियंत्रण अधिकारी व विभाग प्रमुख यांनी आदिवासी उपयोजना क्षेत्रात, आदिवासी उपयोजना बाह्य 


क्षेत्रात Hoo खर्च स्वतंत्रपणे नोंदविळा जाईल याची दक्षता घ्यावी, जेणेकरुन शासनाला आदिवासी 


क्षेत्रातील व उपयोजना क्षेत्राबाहेरील योजनांवर होणाऱ्या खर्चावर संनियंत्रण ठेवता येईल. 


५. आदिवासी घटक कार्यक्रमांतर्गत उपलब्ध करुन दिलेल्या तरतुदीतुन फक्त आदिवासी 


लाभार्थ्यांनाच लाभ देण्याबाबत दक्षता घेण्यात यावी. 
पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः बीयुडी-२०२३ /प्र.क्र.१२/कार्यासन-६ 


६. सदर झासन निर्णय वित्त विभागाच्या दि.१२.०४.२०२३ रोजीच्या शासन परिपत्रकातील तरतुदींस 


अनुसरुन व वित्त विभागाने प्रशासकीय विभागांना प्रदान केलेल्या मर्यादेत निर्गमित करण्यात येत आहे. 


७. सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 


करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२३०८३०१५४४४४५४२४ असा आहे. हा आदेश डिजीटल 


स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by KIRAN KISANRAO PAWAR 
Kl RA N DN: c=IN, o0=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, 
-TRIBAL DEVELOPMENT DEPARTMENT, 
Cod 032, st=Maharasht 
2.5.4.20=68d8b19f123ba59448c0926a91296205b9a8 


7463f831a2beea0be5cb381a3: 
pseudonym=4D88F77C99929CC895AC64CF186BB11 


£7252442D, 
serialNum| ber=344DE3FF07B9439DD11CAF728255A5, 


EBOAODD495EF82F 98993 1088637D8211C0, 
KIRAN KISANRAO PAWAR 


2023.09.05 11:40:08 +05'30 


(किरण कि. पवार) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


१. मा. मंत्री, आदिवासी विकास यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
२. अपर मुख्य सचिव, आदिवासी विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
३. अपर मुख्य सचिव, कौशल्य विकास, रोजगार व उद्योजकता विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
४. आयुक्त, आदिवासी विकास, महाराष्ट्र राज्य, नाशिक 
५. अपर आयुक्त, आदिवासी विकास, नाशिक / नागपूर / ठाणे / अमरावती. 
६. वित्त विभाग (अर्थसंकल्प- १९/ व्यय १४), मंत्रालय, मुंबई. 
७. ग्रंथपाल, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, 4 वा मजला, विधानभवन, मुंबई. 

८. महालेखापाल (लेखापरिक्षा)/(लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र १/२, मुंबई/नागपूर. 

९. कार्यासन क्र. २ व ९, आदिवासी विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई- Yoo ०३२. 

१०. निवड नस्ती (का.६), आदिवासी विकास विभाग 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


